नियतकालिक बदल्या-सन २०२१ 
प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, गट-अ 


महाराष्ट्र हासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.९२/२१)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१ 
शासन आदेश : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिका-याच्या मान्यतेने प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, गट-अ 
या संवर्गातील अधिका-यांच्या बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत. बदलीनंतर संबंधित 
अधिका-यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-३ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-याचे नाव व कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
zl 2 3 = कळ 
प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, गट-अ 
१) श्री. पुंजाहरी पांडुरंग वाणी तंत्रशिक्षण संचालनालय, प्रशासकीय 
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय ,नाशिक मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
२. सदर बदली आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
३. उपरोक्त प्रमाणे प्रशासकीय बदली झालेल्या अधिका-यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, 


प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल. 


४. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या 
अधिका-यांना संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदली झालेल्या अधिका-यास 
कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्तिकरीत्या संबंधित कार्यालय प्रमुखांची राहील. याबाबतचा पाठपुरावा 
संबंधित विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन अहवाल या 
आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


प. सदर बदल्यांचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर 
सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील 
नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या अधिका-यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रुजू न झाल्यास त्यांचा 
अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.९२/२१)/तांशि-१ 


६. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०९१६४५१३९६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ere 
ishtra, ou=Higher and 
stalCode=400032, 


IN, 
ameer 7 
= 357b0e2247b4328b57F45{509bf bfObd20c8 
1 
Laxm a n D h e re -6ee64cf9b4288 1 125c3715a5db341b5827¢574 
3c728bc85f04bb7 1ff8fc1 54d6, 
2 


1021.08.10 13:07:24 +05'30 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी (कार्यालय प्रमुखामार्फत) 


प्रत, 


Ee) 


मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

निवड नस्ती - तांशि -१. 


av AD 


Cc 
ae 


खॉ oc 
>> i Ss SSS 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


